RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg . No . MCS/173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ४३] 


बुधवार , मे ११, २०१६ / वैशाख २१, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५ . ०० 


असाधारण क्रमांक ७३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महिला व बाल विकास विभाग 
३ रा मजला, नवीन प्रशासन भवन , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ मे २०१६ 

अधिसूचना 
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम , २००० . 

क्रमांक डब्ल्युपी- २०१४ / प्र.क्र . २३१/ का -३. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम, २००० 
( २००० चा ५६) मधील कलम २९ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन अधिसूचना, महिला व 
बाल विकास विभाग , क्र . बाकस- २०११ / प्र. क्र . २४३ / का -०३, दिनांक २ एप्रिल २०१३ (ज्यास यानंतर " उक्त अधिसूचना ” म्हणून संबोधले आहे ) 
मधील अनुसूचीतील स्तंभ ( २) येथे दर्शिवलेल्या जिल्ह्यांसाठी बाल कल्याण समिती गठित केली आहे ज्यामध्ये नागपूर जिल्ह्याचाही समावेश आहे 
आणि , उक्त अधिनियमांतर्गत दुर्लक्षित बालकांची काळजी व संरक्षण करण्यासाठी समितीला प्रदान केलेल्या शक्ती व कर्तव्य पार करण्याकरिता 
अध्यक्ष व सदस्यांची उक्त अनुसूचीतील अनुक्रमे स्तंभ ( ३) व ( ४) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचना दिनांक २ एप्रिल २०१३ नुसार बाल कल्याण समिती, नागपूर ( ज्यास यानंतर " उक्त समिती ” म्हणून 
संबोधले आहे) गठित केली आहे आणि अॅड . हनीफ अन्वर हुसेन यांची अध्यक्ष, बाल कल्याण समिती, नागपूर म्हणून नियुक्ती केली आहे (ज्यास 
यानंतर “ उक्त अध्यक्ष ” म्हणून संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समितीच्या उक्त अध्यक्ष यांची राज्य शासनाने चौकशी केली आहे आणि सदरील चौकशीनंतर उक्त अध्यक्ष 
बाल न्याय अधिनियमान्वये आपल्या पदाचा गैरवापर केल्या कारणास्तव ते दोषी आढळले आहेत व त्या अनुषंगाने शासन अधिसूचना 
क्रमांक बाकस -२०१३/ प्र.क्र . १५१/ का -३, दिनांक ९ जुलै २०१४ अन्वये त्यांची नियुक्ती समाप्त करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचना दिनांक ९ जुलै २०१४ अन्वये घेण्यात आलेल्या बडतर्फीच्या निर्णयाविरोधात अॅड . हनीफ अन्वर हुसेन 
यांनी मा . उच्च न्यायालय, मुंबई (नागपूर खंडपीठ ) येथे रिट पीटीशन क्रमांक ५७७९/ २०१४ अन्वये अपील दाखल केलेले आहे ; 


(१ ) 


भाग चार - अ - ७३ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ११, २०१६ / वैशाख २१ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी दिनांक १८ जुलै २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये उक्त अधिसूचना दिनांक ९ जुलै २०१४ 
रद्दबातल केली आहे आणि सदर प्रकरणी संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी देण्यात यावी व त्याबाबत नव्याने निर्णय घेण्यात 
यावा. असे आदेश दिले आहेत . तसेच, अपील कर्त्यांस पढील निर्णय होईपर्यंत अध्यक्ष, बाल कल्याण समिती, नागपूर येथे काम करण्यास 
मनाई केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या आदेशान्वये अॅड. हनीफ अन्वर हुसेन यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी 
यासाठी त्यांची पुनःश्च चौकशी करण्यात आली आहे . सदरील चौकशी दरम्यान उक्त अधिनियमांतर्गत ते आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याच्या 
कारणास्तव दोषी आढळले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त बाब लक्षात घेता, राज्य शासनाने अॅड . हनीफ अन्वर हुसेन यांची उक्त समितीच्या अध्यक्ष पदावरील नियुक्ती 
समाप्त करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे ; 

आता त्याअर्थी, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम, २०१५ ( २०१६ चा २ रा ) च्या कलम २७ च्या उपकलम ७( ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अध्यक्ष, अॅड. हनीफ अन्वर हुसेन यांची उक्त समितीच्या अध्यक्ष पदावरील 
नियुक्ती समाप्त करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म. बा . हजारी, 
शासनाचे उप सचिव . 


n 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे ११, २०१६ / वैशाख २१, शके १९३८ 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
3rd Floor , New Administration Building , Madam Cama Marg 
Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 

Dated the 11th May 2016 . 

NOTIFICATION 
THE JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN ) ACT , 2000 . 

No. WP - 2014 / C . R . 231/ D - 3 . — Whereas , the Government of Maharashtra has, vide 
Government Notification , Women and Child Development Department, No . CWC . 2011/ C . R . 
243/ D - 3 , dated the 2nd April 2013 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ), issued in 
exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 29 of the Juvenile Justice (Care 
and Protection of Children ) Act , 2000 (56 of 2000 ) (hereinafter referred to as “ Juvenile Justice 
Act” ), constituted Child Welfare Committees for various Districts , including Nagpur District, 
specified in column ( 2 ) of the Schedule appended thereto and also appointed Chairperson and 
Members thereof specified in column Nos . ( 3 ) and ( 4 ), respectively , of the said Schedule , for 
exercising the powers and discharging the duties conferred on such Committees in relation to 
child in need of care and protection under the said Act ; 

And Whereas , by the said notification dated the 2nd April 2013 the Child Welfare Committee 
for Nagpur (hereinafter referred to as “ the said Committee" ) has also been constituted and Advocate 
Hanif Anwar Husen , has been appointed as the Chairperson of the said Child Welfare Committee 
for Nagpur ; 

And Whereas vide the Government Notification , Women and Child Development Department, 
No. CWC . 2013 /C .R . 151/D - 3, dated the 9th July 2014 , the appointment of Advocate Hanif Anwar 
Husen as the Chairperson of the said Committee was terminated , after holding an inquiry , as he 
was found guilty of misusing the power vested on him under the said Act ; 

And Whereas , the said notification dated 9th July 2014 of his termination was challenged by 
Advocate Hanif Anwar Husen in Writ Petition No. 5779 of 2014 filed in the Bombay High Court 
(Nagpur Bench ) ; 

And Whereas , the Bombay High Court vide its order dated 18th June 2015 quashed and set 
aside the said notification dated the 9th July 2014 and directed the State to reconsider the matter 
and take a fresh decision after granting a fair opportunity to the petitioner and further directed 
that the petitioner would not be entitled to work as a Chairperson of the Child Welfare Committee , 
Nagpur till the respondent re - decide the matter ; 

And Whereas , in view of the said direction of the High Court, the Government has conducted 
an inquiry afresh and after an inquiry Advocate Hanif Anwar Husen has been found guilty of 
misusing the powers vested on him under the said Act ; 

And Whereas, in view of this , the Government of Maharashtra has taken a decision to terminate 
the appointment of the said Advocate Hanif Anwar Husen as Chairperson of the said Committee ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (i ) of sub - section ( 7 ) of section 
27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2015 ( 2 of 2016 ), Government of 
Maharashtra hereby terminate the appointment of the said Advocate Hanif Anwar Husen as 
Chairperson of the said Committee . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . B . HAJARI, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS ,21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


